सन २०२१-२२ करीता एकात्मिक बाल संरक्षण 
योजना (ICPS) या योजनेअंतर्गत वेतनाकरीता निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.५५/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक -१० मे, २०२१. 
वाचा :- 
१. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास यांचे पत्र क्र.मराबासंस/का-२/वेतन-परिपोषण/२०२१-२२/४४४ 
दि.२७/०४/२०२०. 

प्रस्तावना :- 


महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत केंद्रपुरस्कृत एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेसाठी सन २०२०-२१ या 
अर्थसंकल्पीय वर्षाकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्यापोटी अनुक्रमे रू. ७९९०.२० लक्ष व रु.५९२२.२८ लक्ष असा एकुण रु. 
१३९१२.४८ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. 
२. एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेअंतर्गत बालकांची काळजी घेणाऱ्या संस्थांमधील कर्मचारी व त्याकरीता 
राज्यात कार्यरत यंत्रणेमध्ये कार्यरत कायमस्वरूपी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन देखीळ अदा करण्यात येत असते. 
सद्यस्थितीत या साथीच्या आजाराच्या काळात देखील बालकांची काळजी व संरक्षण करणाऱ्या संस्थेमध्ये सेवा देणे ही 
अत्यावश्यक सेवेची बाब असल्याने हे कर्मचारी त्यांची सेवा देत आहेत. तरी या अत्यावश्‍यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे 
वेतन देखील वेळेत होणे गरजेचे असल्याने दरवर्षीप्रमाणे केंद्र शासनाकडून एकात्मिक बाल संरक्षक योजनेअंतर्गत 
निधी प्राप्त होईल असे गृहित धरून एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेअंतर्गत विशेष बाब म्हणून वेतनाकरीता निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासन विचाराधीन आहे. 
झासन निर्णय :- 

एकात्मिक बाल संरक्षण योजने करीता प्राप्त केंद्रीय सहाय्याच्या अनुषंगाने विवरणपत्रातील रकाना क्र.२ 
मधील लेखाशिर्ष/उद्दिष्टांना रकाना क्र.४ प्रमाणे या शासन निर्णयाद्वारे आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे 
यांना निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 

(रुपये लक्ष) 


अ.क्र. । प्रधान/ लेखाशिर्ष / उद्दिष्ट / संगणक सांकेतांक | अर्थसंकल्पीय तरतूद | प्रस्तावित वितरण 


(१) (२) (३) (3) 


१ मागणी क्र.एक्स-०१ 

२२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
१०२, बाल कल्याण, 

(१६) शासकीय संस्था, 

(१६) (09) एकात्मिक बाल सरंक्षण योजना 
(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (कार्यक्रम) 

(२२३५ ७००९), 

०१, वेतन १३५७.५५ २०३.६३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.५५/का-०८. 


अ.क्र. | प्रधान/ लेखाशिर्ष / उद्दिष्ट / संगणक सांकेतांक | अर्थसंकल्पीय तरतूद | प्रस्तावित वितरण 


2 | (१६) (02) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना 
(राज्य हिस्सा Yo टक्के) (कार्यक्रम) 
(२२३५ ७०१८), 

०१, वेतन ९०५.०३ १३५.७५ 
3 १९९, अशासकीय संस्थांना सहाय्य, 

(००) (०२) एकात्मिक बाल सरंक्षण योजना 
(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (कार्यक्रम) 

(२२३५ ७०२७) 

३६, सहायक अनुदान (वेतन) ८८१.३० १३२.२० 
४ | (00) (03) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना 
(राज्य हिस्सा Yo टक्के) (कार्यक्रम) 
(२२३५ ७०३६) 

३६, सहायक अनुदान (वेतन) ५८७.५४ ८८.१३ 


एकूण ३७३१.४२ ५५९.७१ 


२. सदर निधी वितरणाकरिता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे तथा आयुक्‍त, 
महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

३. सदर योजनेअंतर्गत उपलब्ध करण्यात आलेल्या निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत नमुन्यात 
सादर करणेची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 

४. सदर निधी आहरण व विनियोगाच्या अनुषंगाने केंद्रशासन व राज्यशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचना, 
वित्त विभागाचे निर्देश यांचे अनुपालन होईल याची दक्षता नियंत्रक अधिकारी व आहरण यांची राहील. 

कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०५१०१६०६१३७२३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAVINDRA 


SITARAM 

JARANDE 
(र.सि.जरांडे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.५५/का-०८. 
६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 
७. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. आयुकत, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे 
१०. महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
११. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 
१२. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 
१४. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 
१५. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई 
१६. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 
१७. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
१८. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 
१९. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०. निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


